डॉ. संतोष मारुतराव खामकर, वैद्यकीय 
अधिकारी, गट-अ यांचे गैरहजेरीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मवैअ-२०२१/प्र.क्र.२८/सेवा-३ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, १० वा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक: ३० मे, २०२३. 


वाचा :- १. सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.मवैअ-२०१६/प्र.क्र.४८८/सेवा-३, दि.१५.१२.२०१७. 


प्रस्तावना :- 

वाचा क्र.१ येथील झासन निर्णयान्वये डॉ. संतोष मारुतराव खामकर, वैद्यकीय अधिकारी यांचा 
दि.२०.०९.२०१५ ते दि.२८.०३.२०१८ हा कालावधी अनधिकृत अनुपस्थिती ठरविण्यात आल्याने, त्यांच्या सेवेतील 
खंड समजण्यात आला होता. डॉ. संतोष मारुतराव खामकर सदर सेवेतील खंड क्षमापित करणेबाबत शासनाकडे 
विनंती केली आहे. 


शासन आदेशा :- 

डॉ. संतोष मारुतराव खामकर, वैद्यकीय अधिकारी, उपजिल्हा रुग्णालय, इंदापूर जि. पुणे यांनी त्यांचा 
सेवाखंड क्षमापित करणेबाबत केलेली विनंती विचारात घेऊन दि.१५.१२.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
त्यांच्या सेवेतील समजण्यात आलेला खंड महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ नियम ४८ अन्वये 
क्षमापित करण्यात येत आहे. 


सदर झछासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०४१०२०५७०८९८१७ असा आहे. सदर शासन आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Digitally signed by AVINASH SARDAR JADHAV 


AV | N A S H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 


DEPARTMENT, 


2.5.4.20=77e749a5820964d03e94305adeb0ee 
S A R DA R 2ffb2c5f02efc5b019e8b49dc59175a25c, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=AA8FDCAA7AE61AB4BED501E 


JADHAV काल. 
(अ.स.जाधव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 

प्रति, 
१) महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), मुंबई / नागपूर. 
२) आयुक्त, आरोग्य सेवा, मुंबई, 
३) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
४) सह संचालक (अ. व प्र., आरोग्य सेवा आयुक्‍तालय, मुंबई. 
५) उप संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे. 


शासन आदेश क्रमांकः मवैअ-२०२१/प्र.क्र.२८/सेवा-२३ 


६) जिल्हा शल्य चिकित्सक, पुणे. 

७) जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे. 

८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

९) वैद्यकीय अधिक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, इंदापूर जि. पुणे. 

९) डॉ. संतोष मारुतराव खामकर, वैद्यकीय अधिकारी गट-अ (उप संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे 
मंडळ, पुणे यांच्यामार्फत) 

१०) निवडनस्ती (सेवा ३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


